धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा 
आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी 
मंडळाकरिता निधी वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ 9 शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक १६.०३.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

मा.मंत्रिमंडळाने दिनांक १६.०३.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक १६.०३.२०२४ अन्वये 
महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले 
आहे. सदर मंडळाकडून ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालकांना विविध कल्याणकारी 
योजनांचा लाभ उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी 
चालक कल्याणकारी मंडळ स्वायत्त व स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी शासनाकडून एकवेळचे अनुदान 
रुपये ५० कोटी उपलब्ध करुन करुन देण्यास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने 
धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी 
मंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : - 

धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळ सत्वर कार्यान्वित होण्याच्या दृष्टिने परिवहन विभागांतर्गत सध्या उपलब्ध 
असलेल्या मागणी क्र.बी-३, २०४१, वाहनावरील कर, (00) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) 
परिवहन आयुक्‍त, (०१) (03) रस्ता सुरक्षितता-प्रसिध्दी व जनजागृती (कार्यक्रम) १३, कार्यालयीन 
खर्च (२०४१०२८८) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये मंजूर अनुदानामधून 
धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चाळक कल्याणकारी 
मंडळाकरिता रु. ५० कोटी इतका निधी खालील बाबीसाठी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. क्र. | विभाग/ प्रस्ताव/खर्च करावयाची बाब रक्‍कम 
कार्यालय (रुपये कोटीत) 
| परिवहन | धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र आटो-रिक्षा आणि ५०.०० 
विभाग fics टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाकरिता 
अनुदान. 
एकूण ५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०६२४/प्र.क्र.१८१/परि-२ 


२. सदर निधी धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याकरिता परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, परिवहन आयुक्त,मुंबई यांना 
आहरण आणि संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९१/२०२४/व्यय-८, 
दिनांक २९.०८.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९१०११५४५८८८२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SAGAR 
DHONDIRAM PATIL ८. 


(सागर धों. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


—O 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 


CS x ww 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१. 

वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती/परि-२. 


Nn S&S & 


me) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


*--> <-> > ६-- 


पृष्ठ २ पैकी २ 


